दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व 
अधिक्षक, गट-क संवर्गातून निरीक्षक, गट-ब/ 
अधिक्षक, दिव्यांग संस्था, गट-ब (राजपत्रित) 


संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नती देणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन आदेश क्र.सकआ २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि. ०१.०८.२०१९ 

२) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. अकआ/आस्था/वैसाका/अधिक्षक-निरीक्षक गट-ब/ पदोन्नती/ 
२०२१-२२/५००२, दि. १८.०७.२०२१ 

3) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. दिकआ/आस्था/अधिक्षक-निरीक्षक / पदोन्नती/ २०२१-२२/ 
७३२२/ दि. ०९.१२.२०२१ 


शासन आदेठा- 


दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व अधिक्षक, गट- 


क (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१४ : ३८६००-१२२८००) या निम्न संवर्गातून निरीक्षक /अधिक्षक, 
दिव्यांग संस्था, गट-ब (राजपत्रित) (वेतन Actes मधील वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३०० या 
संवर्गात खालील अटींच्या अधिन राहुन, सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात सन २०२२-२३ च्या नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 
प्रवर्ग 

[eae 2. Si. ee sf 

| श्री. विजय मुं. पाटील, वैद्यकीय सामाजिक इमाव |निरीक्षक, दिव्यांग कल्याण 
कार्यकर्ता, जिल्हा समाज कलयाण अधिकारी, आयुक्तालय, पुणे 
जिल्हा परिषद नाशिक 

२. श्री. संजय ए. गोंडगोंडवार, वैद्यकीय सामाजिक अ.ज. निरीक्षक, दिव्यांग कल्याण 
कार्यकर्ता, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आयुक्तालय, पुणे 
जिल्हा परिषद नांदेड 

3. श्री. ज्ञाना म. पुंड, वैद्यकीय सामाजिक इमाव अधिक्षक, दिव्यांग संस्था, शासकीय 
कार्यकर्ता, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, बहुउद्देशीय दिव्यांग समिश्र केंद्र 
जिल्हा परिषद अकोला वाशिम 

४. श्री. ए. डी. पाटील, अधिक्षक, शासकोय ule) इमाव निरीक्षक, दिव्यांग कल्याण 
मुकबधिर प्रशिक्षण केंद्र उल्हासनगर, ता. आयुक्तालय, पुणे 
अंबरनाथ, ठाणे 


शासन आदेश क्रमांकः CHS २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२ 


अ.क्र Parad Ard व पदनाम मूळ पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 
प्रवर्ग 
1१. | २. 2 | UB 
५. श्री. एम. एम. वाझट, अधिक्षक, शासकोय अंध| विमाप्र ।अधिक्षक, दिव्यांग संस्था, शासकोय 
शाळा, नाशिक बहुद्देशीय दिव्यांग समिश्र केंद्र 
जळगांव 
२. wdlaaddt- 
१. निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमित झाळेले नाहीत. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. 
७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायाळ, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले 
असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे. 

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, १६-ब यांनी 
दि. २०.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनानुसार निवडसूचीस मान्प्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ५७०१.०८.२०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधिन 
राहून सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

३. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
होऊन त्याबाबतचा रुजू अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण पुणे व शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१७१५१५४१६५२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SATISH M Daly sored sa ne 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a635 1a2e14339ed095cda2a544af43de4b68 1 afa9a5b92d3 
ad62ec4726ebebab, postalCode=400032, st=Maharashtr 


KHAIRMODE esses 
(सतीश खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव, दिव्यांग कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः CHS २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२ 


५. उपसचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/वाशिम/जळगांव/नाशिक/अकोला/नांदेड/ठाणे 
८. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक/अकोला/नांदेड/ठाणे 
९. मा.सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्त, दिव्यांग कल्याण पुणे यांचेमार्फत) 

११. निवडनस्ती आस्था -२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


